महाराष्ट्र Wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर येथील कुलसचिव या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र. DAHD-92099/§ 9/2023-DAHD-AH? (७०६४५१) 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १) कूलगुरु, महाराष्ट्र VI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र. PSHVC/ MAFSU/ 
३१६/२०२३, दि. २८ नोव्हेंबर, २०२३ चे पत्र 
२) साप्रवि, शासन निर्णय, दि. १७.१२.२०१६ व दि. १६.०२.२०१८ 


शासन आदेशा:- 

श्रीमती मोना ठाकूर, संचालक व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर 
यांची महाराष्ट्र पश्ञु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथील कुलसचिव या पदावर सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
> सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम १९८१ मधील विहित अटी व शार्ती तसेच संदर्भाधिन क्र.२ 
येथील साप्रवि, शासन निर्णय दि. १७.१२.२०१६ व दि. १६.०२.२०१८ मधील प्रतिनियुक्ती धोरणातील 
तरतुदी श्रीमती मोना ठाकूर, संचालक व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर 
यांना लागू असतील. याअनुषंगाने श्रीमती मोना ठाकूर यांची प्रथमतः ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
3. श्रीमती मोना ठाकूर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेची विद्यापीठाला आवश्‍यकता वाटली नाही 
तर त्यांना मूळ विभागाकडे विहीत कार्यपध्दती पार पाडून परत पाठविण्याची मुभा महाराष्ट्र wy व 
मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांना राहील. तसेच त्यांच्या सेवेची मूळ विभागाला आवश्‍यकता 
वाटल्यास विहीत कार्यपध्दती पार पाडून त्यांना प्रतिनियुक्ती कालावधीपुर्वी परत बोलावण्याचा 
अधिकार सक्षम प्राधिका-यास राहील. 
8. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने श्रीमती मोना ठाकूर, संचालक व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र 
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर यांना सद्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात यावे. श्रीमती ठाकूर 
हया सद्याच्या कार्यरत पदावरुन कार्यमुक्त झाल्यानंतर त्यांनी कुलसचिव, महाराष्ट्र Wy व मत्स्य 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-92099/& 9/2023-DAHD-Ah? (७०६४५१) 


विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर या पदावर रुजू व्हावे. त्यांचा रुजू अहवाल कुलगुरु, महाराष्ट्र VW] व मत्स्य 
विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनी शासनास विनाविलंब सादर करावा. 
प. सदर आदेश वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर शासन STs महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२१६१६४४०२६८०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NIWRUTTI = sean 
BHAGUJI MARALE istic nari 000 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, Hara, Fag 
५) कुलगुरु, महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
६ उपसचिव (HIST Vat 2), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७ संचालक, संचालनालय, लेखा व कोषागारे, चर्चगेट, मुंबई 


यांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशाच्या अनुषंगाने श्रीमती मोना ठाकूर, 
संचालक व लेखाधिकारी, यांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) सहसंचालक, संचालनालय, लेखा व कोषागारे, नागपूर 
९) कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
११) संबंधित अधिकारी 
१२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


